चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांमध्ये “रिसोर्स बेस्ड इंटेन्सिव्ह 
प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट” हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
“जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष”, चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग जिल्हा 
कार्यालयासाठी प्रत्येकी एक “स्वतंत्र दुरध्वनी” (STD 
सुविधेसह) मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५११/का.१४१८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३ मे, २०१९ 


वाचा:- नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.डिएपी-१०१५/प्र.क्र.५१/का.१४८१, दि. २९ जून, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांमध्ये “रिसोर्स बेस्ड इंटेन्सिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट” हा पथदर्शी 
कार्यक्रम राबविण्यासाठी “चांदा ते बांदा” ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेअन्वये चंद्रपूर 
व सिंधुदूर्ग या खनिज व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा 
इष्टतम वापर व्हावा यासाठी नियोजन व अंमलबजावणीच्या विषयीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 
या योजनेद्वारे सन २०१९-२० पर्यंत चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांच्या नियोजित विषयाचे उद्दीष्ट निश्चित 
करण्यात आले आहे. 


२. “चांदा ते बांदा” ही योजना राबविण्यासाठी चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांमध्ये “जिल्हा प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष” स्थापन करण्यात आले आहे. सदरहू कक्षामार्फत कार्यक्रमाची परिणामकता व 
फलनिष्पत्ती तपासणीचे काम पार पाडण्यात येत आहे. यासाठी सदर कार्यालयाद्वारे जिल्ह्यातील विविध 
क्षेत्रीय यंत्रणांशी संपर्क साधावा लागत आहे. यास्तव, “जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” चंद्रपूर व 
सिंधुदूर्ग जिल्हा या कार्यालयांना “स्वतंत्र दुरध्वनी” व्यवस्था मंजूर करण्याचा विषय झासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


“जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष” चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग जिल्हा या कार्यालयासाठी प्रत्येकी एक 
याप्रमाणे दोन “स्वतंत्र दुरध्वनी” (STD सुविधेसह) सन २०१९-२० पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात येत आहेत. या संदर्भात सदरहू दुरध्वनी स्थापित करण्यासंदर्भात येणारा अनावर्ती खर्च तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः चांबांयो-२०१९/प्र.क्र.५१/का.१४१८ 


दुरध्वनीच्या देयकाचा आवर्ती खर्च हा मागणी क्र. ओ-७, लेखाशीर्ष ३४५१, चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग या 
जिल्ह्यांमध्ये “रिसोर्स बेस्ड इंटेन्सिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट” हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविणेबाबत 
(3849A098) योजनांतर्गत या लेखाशीर्षाखाली त्या त्या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-१, अ.क्र. १४ समोरील नियम 
क्र. ६२ अन्वये प्रशासनिक विभागांस असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०३१११०५६२९१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 


ग 1 S h a r Pp 1 r 1 S h otta aa Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c8 


H | [ | e ka r 51babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar Purushottam 
Hirlekar 


(तु.पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

३) महालेखापाल महाराष्ट्र-१ व २, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 
) 


जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर व 
सिंधुदूर्ग. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग. 

जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, चंद्रपूर व सिंधुदूर्ग. 

अवर सचिव, वित्त विभाग, विनियम, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का. २२, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) PASAT कार्यासन १४१८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


